वस्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग 
घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान 


वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
छासन निर्णय क्रमांक: बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२१ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.3६४/टेक्स-५, 
दिनांक १८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दिनांक १६/०१/२०१९ 
४) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, दि. १० मे, २०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ दि.१७/०३/२०२० 
८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२० 


प्रस्तावना :- 

वरील संदर्भीय अनुक्रमांक ७ येथीळ शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग 
धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान योजना या योजने अंतर्गत प्राप्त 
प्रस्तावांना सन २०१९-२० मधिल उपलब्ध तरतूदीनुसार अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आला होता. तथापी वित्त विभागाने सदर अनुदान वितरणास मान्यता दिली नाही त्यामुळे सदर निधी त्या 
प्रकल्पांना वितरीत करता आला नाही. सबब सदर शासन निर्णय अभिक्रमीत करून सन २०२०-२१ च्या 
उपलब्ध तरतूदीतून सदर aR निर्णयातील प्रकल्पांना या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील 
विवरणपत्रानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्रमांक ७ येथील शासन निर्णय या शासन निर्णयानुसार अधिक्रमित करण्यात येत आहे. तसेच 
संदर्भ क्रमांक ७ येथील शासन निर्यातील मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांना सदर शासन निर्णयातील अनुदान सन २०२०- 
२१ मध्ये सुधारीत अंदाजाद्वारे उपलब्ध तरतूद रू.४०००.०० लक्ष मधून या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट 
अ” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रू..१२,२३,१५,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी तेविस लाख पंधरा हजार 
रूपये) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापी सदर रक्कम संदर्भ 
क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत दक्षता व नियंत्रण पथकाच्या तपासणी च्या अधिन राहून मंजूर 
करण्यात येत आहे. ज्या प्रकल्पांची तपासणी दक्षता व नियंत्रण पथका कडून झाली नसेल त्यांची तपासणी 
लवकर करण्यात येईल. 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 


२. सदरहू वस्त्रोद्योग घटकांना वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या दिझ्ानिर्देशानुसार 
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.G.S./ NEFT द्वारे वितरीत 
करण्यात यावी. 

३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली भांडवली अनुदानाची रक्‍कम संबंधित बँकांनी या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 

४. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
MAME, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. स.दि.खरात, उप 
सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning Mills) ०००९) 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसहाय्याची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

५. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज 
अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या लेखाशिर्षाखालीसन 
२०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

६. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२० या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत 
आहे. 

७. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची 
पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे 
आहे- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर 
परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य THEPT धोरण २०११-१७ अंतर्गत TAT 
प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या 
लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाज सन २०२०-२०२१ मध्ये या योजनेखाली रू.४०००.०० लक्ष इतका 
निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी यापुर्वी रू. 0.00 लाख इतका निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे या 
योजनेखालील रू. ४०००.०० लाख इतकी तरतूद शिल्लक आहे. त्यामधून रू.१२२३.१५ लक्ष निधी या 
शासन निर्णयाअन्वये वितरीत करण्यात येत आहे. 

३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 


संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच लेखाशिर्षाखाली 
प्रलंबित नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 


समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 


६) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय 


बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा : लागू नाही. 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 


8) 


C: 


अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 
खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा :-लागू नाही. 


सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), यांच्या 


अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर THT प्रकल्पांच्या 


दाव्यांना 
९. 


मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. 


अनौस१२२/२०२१/व्यय-२ दि.०४/०३/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून वितरीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११७१५०४५२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vishal Vishvas Madane 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
७. सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 
८. संचालक (वस्त्रोद्योग), THEM संचालनालय, नागपूर.(ई-मेलद्वारे) 
९. सह सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रवर्तक, परिशिष्टामधील वस्त्रोद्योग घटक (ई-मेल व्दारे) 
१३. परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 


Textile Policy 2011-2017 


दि. 39 मार्च, 2029 रोजीच्या शासन निर्णया सोबतचे “परिशिष्ट” 


गि Bank Name Account Name ae | No IFSC Code Total Subsidy 
Amount Rs. In 
lakhs 
1 HDFC Bank FUNDS TO BE CLEARED - 02400930000063 HDFC0000240 419.74 
DOCUMENTARY SERVICES 
व्हि ee No ee | Name Installment No Subsidy Year Subsidy Amount 
Rs. In lakhs 
1 NP/2019/10292 G M SYNTEX PRIVATE LTD 1 2017 30.53 
2 NP/2019/10292 G M SYNTEX PRIVATE LTD 2 2018 30.53 
3 NP/2019/10292 G M SYNTEX PRIVATE LTD 3 2019 30.53 
4 NP/2019/10301 G M SYNTEX PRIVATE LTD 1 2017 46.91 
5 NP/2019/10301 G M SYNTEX PRIVATE LTD 2 2018 46.91 
Bal NP/2019/10301 G M SYNTEX PRIVATE LTD 3 2019 46.91 
7 NP/2019/10550 DDECOR HOME FABRICS 1 2018 93.71 
PRIVATE LIMITED 
| NP/2019/10550 DDECOR HOME FABRICS 2 2019 93.71 
PRIVATE LIMITED 
Total 419.74 
ha Bank Name Account Name re | No IFSC Code Total Subsidy 
Amount Rs. In 
lakhs 
2 City Union Bank Subsidy-Textiles (TUFS) 122001000642037 CIUBO000122 Lo 
fae eee | No sai Name Installment No Subsidy Year Subsidy Amount 
Rs. In lakhs 
1 NP/2019/10085 Radhagovind Sizers 1 2017 14.22 
2 NP/2019/10085 Radhagovind Sizers 2 2018 14.22 
3 NP/2019/10085 Radhagovind Sizers 3 2019 14.22 
Total | 42.66 | 
यि Bank Name Account Name | wee] No IFSC Code Total Subsidy 
Amount Rs. In 
lakhs 
3 CANARA BANK NATIONAL COOPERATIVE 0346201000657 CNRBO001445 165.71 


DEVELOPMENT CORPORATION 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२०/प्र.क्र.२७१/टेक्स-५ 


नत eee | No eee | Name Installment No Subsidy Year Subsidy Amount 
Rs. In lakhs 
1 NP/2019/10283 Babasaheb Naik Kapus Utpadak 1 2018 165.71 
Sahakari Soot Girni Limited 
चि Bank Name Account Name शिंगी No IFSC Code Total Subsidy Amount 
No Rs. In lakhs 
an Punjab National INTEREST SUBSIDY SCHEMES OF | 3845003171160 PUNB0374000 | 
Bank GOM 
Fal uno junitiome Installment No Subsidy Year Subsidy Amount Rs. in 
No lakhs 
LAXMNARAYAN SPINNERS INDIA 
1 CIIS/2017/10085 PVT. LTD. 1 2017 58.34 
2 Total | 
Textile Policy 2018-2023 
an Bank Name Account Name oe | No IFSC Code Total Subsidy 
Amount Rs. In 
lakhs 
1 HDFC Bank FUNDS TO BE CLEARED - 02400930000063 HDFCO000240 400.57 
DOCUMENTARY SERVICES 
aa eee No oe | Name Installment No Subsidy Year Subsidy Amount 
Rs. In lakhs 
1 NP/2019/10314 D'DECOR HOME FABRICS 1 2019 400.57 
PRIVATE LIMITED 
ae Bank Name Account Name | | No IFSC Code Total Subsidy 
Amount Rs. In 
lakhs 
2 State Bank of Subsidy Inward Remit- 4897932116886 SBINO011688 136.13 
India NEFT/RTGS Account 
aa ee No | Name Installment No Subsidy Year Subsidy Amount 
Rs. In lakhs 
1 1 2018 136.13 
NP/2019/10242 Sri Bhagirath Textiles Limited 


Total Subsidy Amount Rs. In Lakhs: 1223.15 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


